“कौशल्य सेतू” मधील व्यवसाय विषयाचा 
अभ्यासक्रम यडास्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 
उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.१३५/एसडी-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-३२ 
दिनांक :- १ जून, २०१८ 


संदर्भ :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.बेठक-२०१६/ प्र.क्र.८९/ 
एस.डी.२, दि.३० ऑगस्ट,२०१६ 


प्रस्तावना- 
शासन निर्णय, दि. ३० ऑगस्ट, २०१६ अन्वये राज्य मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या इ. १० वी च्या 
परिक्षेमध्ये ३ किंवा त्यापेक्षा अधिक विषयांमध्ये उत्तीर्ण न होऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण असा SRT 
गुणपत्रिकेवर न देता “कौशल्य विकासास पात्र” असे नमूद करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
उपरोक्त झासन निर्णयांनुसार “ples विकासास पात्र” ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इ. १० वी 
प्रमाणपत्र परिक्षेकरिता व्यवसाय विषयांचे क्रेडिटस्‌ द्यावेत, जेणे की त्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे 
मार्ग खुले होतील, याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
१) *“कौडल्य सेतू” या कार्यक्रमात प्रवेशा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना इ. १० वी प्रमाणपत्र परीक्षेकरिता 
ट्रान्स्फर ऑफ क्रेडिटस्‌ चा लाभ घेता येईल. 
२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातून व्यवसाय अभ्यासक्रम / विषय उत्तीर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 
ज्याप्रमाणे जास्तीत जास्त ४ विषयांचे क्रेडिटस्‌ घेता येण्याची सुविधा दि. ३० मे, २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आली आहे. तज्लीच सुविधा “कौशल्य सेतू” विषय / अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना कमाळ ४ विषयांकरिता ( कमाल ४०० गुणांकरिता) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
याअनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, “कौशल्य सेतू” अंतर्गत विद्यार्थ्याने एक विषयाचा कौडाल्य सेतू 
अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास एका विषयाकरिता १०० गुणांचे क्रेडिट घेता येईल, दोन विषय पूर्ण केल्यास 
२०० गुणांचे क्रेडिट घेता येईल, असे कमाल ४ कौडल्य सेतू विषय पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला yoo 
गुणांपर्यंतचे क्रेडिट प्राप्त करता येऊ शकेल. 
3) राज्य मंडळाच्या इ. १० वी परीक्षेतील नियमानुसार आवश्‍यक दोन भाषा विषय उत्तीर्ण करणे कौशल्य 
सेतू मधील विद्यार्थ्यांना अनिवार्य राहील. तथापि, हे विषय जर विद्यार्थ्यांने इ. १० वी परीक्षेत उत्तीर्ण 
केळे असतील तर त्याला ते पुन्हा द्यावे लागणार नाहीत. तसेच, इ. १० वी स्तरावरील ग्रेड विषय उत्तीर्ण 
होणे अनिवार्य राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.१३५/एसडी-२ 


४) “कौशल्य सेतू” हा कार्यक्रम ज्या संस्थांमध्ये सुरु आहे, त्या संस्थानी राज्य मंडळाचा सांकेतांक 
क्रमांक घ्यावा. 
५) “कौशल्य सतू” या कार्यक्रमांतर्गत जे व्यवसाय विषय शिकविण्यात येत आहेत, त्या विषयांना राज्य 
मंडळाची विषय मान्यता व विषय क्रमांक देण्यात यावा. 
६) यानुषंगाने राज्य मंडळाने शुल्क व अन्य आवश्यक प्रशासकीय सूचना निर्गमित कराव्यात. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११६३८४३२६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


S 1 Va [| n a Education And Sports Department, postalCode=400032 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=065279b98828b 1 456ad0d62a97fa45eee948af8 


S | d d h a rt h K h a fa t oe 04d4e132c5bd1d93a, cn=Suvarna Siddharth 


(डॉ.सुवर्णा सि. खरात) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई. 
सर्व विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा 
सर्व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अपर मुख्य सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०.मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
१२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. आयुक्त सर्व महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य. 
१४. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुंबई 
१५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७. संचालक, विद्याप्राधिकरण, पुणे. 
१८.सर्व विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 


PREM E KWH >? 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.१३५/एसडी-२ 


१९. सर्व विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 
२०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

२१. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व 
२२. शिक्षण निरिक्षक, मुंबई (पश्चिम, दक्षिण, उत्तर) 

२३. प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका सर्व 

२४. निवड नस्ती, एसडी-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


